माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (OPR) 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

वैजापूर नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ५ मे, २०२२ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ जुले, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२१ 
रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख रकमांची पारितोषीके व सदर 
बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषीकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाचा कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय 
क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण 
व वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची 
आहे. 


२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत १० स्थानिक संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित 
स्थानिक संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक 
संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रू. ०.५० कोटी किमतीचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी वैजापूर नगरपरिषद यांनी हाहर अभियंता, औरंगाबाद 
महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३ मार्च, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, वैजापूर नगरपरिषद यांनी सादर 
केलेल्या रू ०.५० कोटी किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील रू. ८,६१,०००/- किंमतीची 
घनकचरा व्यवस्थापना करिता वाहने खरेदीचा प्रस्ताव वगळता उर्वरित रू. ४२,३०,९१६/- कोटी 
किंमतीच्या कामांना (या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे) खाळील 
परिच्छेद ३ मध्ये नमूद अटी व हातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


२. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत वैजापूर नगरपरिषद यांना नगर परिषद गटातील उच्चत्तम 
कामगिरीच्या आधारे रू ०.५० कोटी रक्कमेचे बक्षिस जाहिर करण्यात आले आहे. या बक्षिस 
रकमेपैकी रू. ०.२५ कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षिस 
रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त प्रमाणे शासनाने 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने वैजापूर नगरपरिषद यांना बक्षिस रकमेचा रू. ०.२५ 
कोटी रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळा मार्फत वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 


3. अटीव शर्ती : 


ae) 
~~ 


सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा वैजापूर नगर परिषद 
राहील. 

सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपरोक्त प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या 
कामांवरील रक्कम रू. ८,६१,०००/- शहराचे हरित अच्छादन वाढविण्यसाठी वापरण्यात 
यावी. त्यासाठी सदर रकमेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास 
संबंधित sex अभियंत्याची तांत्रिक मंजूरी घेवून स्थानिक संस्थेच्यास्तरावर अंमलबजावणी 
करावी 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थीक व भौतिक 
प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास 
पाठविण्यात यावा. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव वाढ 
झाल्यास त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


क 


AN 
— 


<< 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०५०५१७५७४०८८०४ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDIP 5 KAMBLE 
SAN D | P S DN: CN = SANDIP S KAMBLE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = ENVIRONMENT AND 
KAM B L E CLIMATE CHANGE DEPARTMENT 

Date: 2022.05.05 18:00:48 +05'30' 


(संदिप कांबळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद 

६. जिल्हाधिकारी. औरंगाबाद 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

¢ 

९ 


मुख्याधिकारी, वैजापूर नगरपरिषद 
निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


जोडपत्र-१ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७ 


/तां.क.१ दिनांक ५ मे, २०२२ चे सहपत्र. 


Sr.No Name of the Activity Expenditure 
(In Rs) 
(= | Tree Plantation and Chain Link Fencing ३४,५८,१४४ 
२ Well Rejuvenation ६६,६५७ 
३ Rainwater Harvesting ८९,०४९ 
8 3 KW Solar Panel ३,६७,०६६ 
षु Prize Distribution 2,40,000 
Total ४२,३०,९१६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


